सन 2022-23 या वित्तीय वर्षाकरिता कारागृह उद्योगाचा 
विकास या योजनेंतर्गत यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी 
करण्यास प्रज्ञासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१२२२/प्र.क्र. १९०/तुरुंग-२, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२३. 


वाचा: 
१. अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांची पत्रे क्र. कारागृह उद्योग/वार्षिक योजना २०२२-२३/१००२३/२०२२/ कक्ष-१०, 
दिनांक १५.११.२०२२. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
तीन/उद्योग-४, दि.१.१२.२०१६. 
शासन निर्णय: 


कारागृह उद्योगाचा विकास या योजनेंतर्गत खाळीळ विवरणपत्रानुसार मध्यवर्ती 
कारागृहांकरिता यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्री खरेदीसाठी एकूण रु. २२,०५,२२६/- (अक्षरी रुपये 
बावीस लक्ष पाच हजार दोनशे सव्वीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


वार्षिक योजना सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता कारागृह उद्योगाचा विकास करणे अंतर्गत यंत्रसामुग्री /साधनसामुग्री खरेदी करणेबाबत 


करांसहित एकुण 
अ यंत्रसांमुंीचे सर्व करांसहित किंमत Sf 
कारागृहाचे नाव | विभाग यंत्रसामुग्रीचे नाव नग रक्‍कम 
कं रपये 
रु. 
रंपीयर पिकींग मोडन मेकॅनिझम (८०" 
यंत्रमाग पॉवरलुमचे रॅपीयर २ ३,२४,५०० ६,४९,०००/- 
प्लेन पॉवरलुमचे रॅपीयर लूम करणे) 
येरवडा मध्यवर्ती er 
विणकाम व व्हेंटीलेटर 
कारागृह ganar cat व्हेंटीलेटर २४" le २३,६०० २,३६,०००/- 
सुतारकाम 
कागदाकाम एअर GSR हि ९९,१२० ९९,१२०/- 
ये मध्यवर्ती कारागृह-एकूण ९,८४,१२०/- 
२०० ग्रॅम क्षमतेचा वजन काटा a ८,८५० ८,८५०/- 
येरवडा खुले eae Sean 
2 Rye यंत्रमाग २०० किलो क्षमतेचा वजन काटा Fr ९,२०३ ९,२०३/- 
जिल्हा कारागृह 
cat व्हेंटीलेटर & २३,६०० १,४१,६००/- 
येरवडा खुले जिल्हा कारागृह-एकूण १,५९,६५३/- 
हॅमर ड्रील (२.२६) Ea १३,०५० १३,०५०/- 
लोहारकाम 
कोल्हापूर हॅमर ड्रील (२.२०) निंब १२,००० १२,०००/- 
३ ध्यवर्ती कारागृह 
मध्यवता कारागृह | विणकाम/ वजनकाटा २०० किलो क्षमतेचा al 92,900 १२,१००/- 
खड्डामाग वजनकाटा ५ 'किलो क्षम हिं ५,००० ५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२२२/प्र.क्र. १९०/तुरुंग-२ 


पूर मध्यवर्ती कारागृह- एकूण ४२,१५०/- 
TAPS ३.१ के शिलाई मशिन १९,१७५ ३८,३५०/- 
जीएसबी ५०१ ड्रील मशिन १४,७५० १४,७५०/- 
रोटरी ड्रील डीडब्लू २०३ २४,७८० २४,७८०/- 
अँगल ग्राईंडर डी २८१३५ ७,३७५ ७,३७५/- 
वुड कटर डीडब्लू ८६० ७,३३० ७,३३०/- 
सुतारकाम सन्स व 

‘ eae ae जिगसा SSE ३३१ के १६,८१५ १६,८१५/- 
मध्यवर्ती कारागृह र्युलर सॉ डी २३६२० २३,०१० २३,०१०/- 
THAR डी २६६७६ १८,८८० १८,८८०/- 
इलेक्ट्रीक वजन काटा १०० किलो क्षमता २०,२९६ २०,२९६/- 
Breas मशीन ६,८८३ २०, ६४९/- 

शिवणकाम 
लांड्री इस्री ४,९५६ १४,८६८/- 
रसायन लोखंडी कढाई ३,४२,२०० ३,४२,२००/- 
R मध्यवर्ती कारागृह-एकूण ५,४९,३०३/- 
औरंगाबाद त शिलाई मशीन ४५,००० ४,०५,०००/- 

4 ध्यवर्ती कारागृह शिवणकाम 
SIG PREIS g क मशिन ६५,००० ६५,०००/- 
रंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह-एकूण ४,७०,०००/- 
एकूण (अनुक्रमांक १ तेप) (अक्षरी रुपये बावीस लक्ष पाच हजार दोनशे सव्वीस फक्त) २२,०५,२२६/- 


२ 


os 


तुरुंग (योजनांतर्गत योजना) (00) (०६) कारागृह उद्योगाचा विकास, (2 
सामुग्री या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. 


uy, 


सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
तीन/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंब करुन करण्यात यावी. तसेच 
शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार खरेदी प्रक्रियेची कार्यपध्दती 
अवंलबवावी. 


यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष २०५६ 


०५६००६२) ५२- यंत्रसामुग्री व साधन 


उपरोक्त अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करण्यात यावे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग- 
दोन,अनुक्रमांक-३, नियम ७ मधील अटीनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२२२/प्र.क्र. १९०/तुरुंग-२ 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०११३१२३९०६५७२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


N SM ST 0०८ wW AN 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


vo 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by 5. 


Seema Tushar 
Sawant 


(सीमा. तु सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कारागृह उपमहानिरिक्षक ,(दक्षिण विभाग), भायखळा, मुंबई. 

कारागृह उपमहानिरिक्षक, (पश्चिम विभाग), पुणे. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग), औरंगाबाद. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 


१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/औरंगाबाद. 
१२ 
१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४) अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह/ येरवडा खुले जिल्हा कारागृह/ कोल्हापूर मध्यवर्ती 


लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 


कारागृह/नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह/औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह. 


१५) कक्ष अधिकारी, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६) 


निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३3833 वकमक्िकमिव्सापमा ब 


